अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
यांच्या बदल्या / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-१२२१/प्र.क्र. ४३ (4) /सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ : सा. बां. विभाग शासन आदेशा क्र. टीएफएस-१२२०/प्र.क्र. ५९(७/सेवा-१, दि. ७.८.२०२० 


शासन seat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भीय दि. ७.८.२०२० च्या आदेशान्वये श्रीमती संगिता दि. 
जैस्वाल, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई (नागपूर कार्यालय) यांची 
बदलीने पदस्थापना अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, अमरावती या रिक्‍त पदावर करण्यात 
आली होती. तथापि, श्रीमती जैस्वाल यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात आलेले 
नाही. 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ५(१(ख)(ग) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील श्रीमती संगिता दि. जैस्वाळ, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई (नागपूर कार्यालय) यांची संदर्भीय आदेशान्वये करण्यात आलेली बदली 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या कारणास्तव रद्द करण्यात येत असून श्रीमती जेस्वाल 
यांना सध्याच्या पदावर पुढील वर्षाच्या नियतकालिक बदलीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, अमरावती या पदावर अन्य अधिकाऱ्याची 
पदस्थापना स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१३१४३३१७७११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


3 00032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b989f1 1a955bd12836202040b21122502b 1 ac600cf24 


86 , 
serialNumber=78938dc1a8d99535f81eab6231e13c14832917d 
e S h p a n e f8c7b0424b0fac3530e6cbdd, cn=Mridula Sanjeev Deshpande 


8 
Date: 2021.08.13 13:41:29 4-05'30' 


(मृ. सं. देशपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२ उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-१२२१/प्र.क्र.४३(५)/सेवा-१ 


३ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती / नागपूर /राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

४ मुख्य अभियंता तथा सहसचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५ मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

६ मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर, 

१० अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

१२ श्रीमती संगिता दि. जेस्वाळ, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई (नागपूर 

कार्यालय), 

१३ मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१४ मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१४ मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१५ मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१६ अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 

१७ सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 

१८ सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९ सार्वजनिक बांधकाम विभाग / आस्था-१, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 

२० निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


